


परिचय 


तुम्ही कधी एका प्रसिद्ध कला संग्रहाल्यातील एका विशिष्ट 


देगास 
खोलीत गेलात, तर तिथे तुम्हाला एका छोट्या नर्तकीचे सुंदर 
कांस्य शिल्प दिसेल. ती एक पाय पुढे करून उभी आहे, तिचे आणि छोटी नर्तकी 


हात पाठीमागे एकमेकांत गुंफले आहेत -तिच्या चेहन्यावरचे 
भाव थकलेले आणि काहीसे उदास आहेत. 

तुम्ही संग्रहालयाच्या गाईडशी गप्पा मारल्यात, तर तो 
तुम्हाला त्या छोट्या बैले नर्तकीची गोष्ट सांगतो. 

“तिचं नाव मेरी आहे,” गाईड महणतो. “मी मेरीला रोज 
बघतो. दरवेकी मला वाटतं की मी तिला चांगलं ओक्खतो....” 
मग तुम्ही त्या बैले नर्तकीचे शिल्प बारकाईने न्याहाव्हू 
लागता. तेव्हा गाईड पुन्हा सांगतो: “बघा या छोट्या मेरीकडे. 
मी खात्रीने सांगतो, तुम्ही तिच्याकडे खूप वेर्ठ टक ल्ावून 
पाहिलंत, तर ती हालचाल करतेय असंच वाटेल तुम्हाल्रा!” 





या पुस्तकात तुम्हाला मेरी या बेंले नर्तकीची गोष्ट वाचायला 
मिक्ठेल. ही गोष्ट फार फार वर्षापूर्वीच्या पेरिसमध्ये घडते. ही 
गोष्ट मेरीची तर आहेच, पण एका अतिशय प्रसिद्ध कलाकाराची, मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 
'एडगर देगासचीही आहे. 


एका प्रसिद्ध कला संग्रहालयात, एका मोठ॒या खोलीच्या मध्यभागी, 
एका छोट्या नर्तकीचे सुंदर शिल्प आहै. ती एक पाय पुढे करून उभी 
आहे. तिचे हात पाठीमागे एकमेकांत गुंफलेले आहेत. ती थकलेली 
आणि थोडी उदास दिसत आहे. 


है शिल्प एडगर दैगास् नावाच्या शिल्पकाराने एका शतकापेक्षाही 
जास्त वर्षापूर्वी बनवले होते. 
संग्रहाल्यातील कलाकूतींची माहिती देणाज्या 
गाईडकडे छोट्या बॉन्ने नर्तकीच्या आयुष्याची 
कहाणी आहे. बाहेर पाऊस पडत असतो आणि 
लोकांना संग्रहालयात रैंगाक्ण्याशिवाय दुसरा 
पर्याय नसतो, तेव्हा कुणीतरी गाईडला 
विचारतोच की ती कोण होती. 
“तिचं नाव मेरी आहे,” गाईड महणतो. “मी 
मेरीला रोज बघतो. दरवेी मला वाटतं की 
2. मी तिला चांगल॑ ओकखतो....” 














++मैरी आणि तिचे आईवडील खूप गरीब होते, पण मेरीचं 
केवक्क एकच स्वप्न होत॑ -तिला नर्तकी बनायचं होतं. कुणी 
साधीसुधी नर्तकी नाही: तिला पेरिसच्या ऑपेरा हाऊसमध्ये नृत्य 
करायचं होतं. तिला जगातली सर्वात प्रसिद्ध बेले नर्तकी बनायचं 
होत॑. 








रच 
मेरीचे वडील टेलर होते आणि तिची आई कपडे धुण्याच॑ काम 
'करायची, खूप कष्ट करून त्यांनी पैसा साठवल्ा. मग मेरीने मोठया 
बँले शाक्रच्या प्रवेश परीक्षेच्री तयारी केली. 

तिच्या वडिल्लांनी परीक्षेसाठी तिला एक खास झगा शिवला. तिच्या 
आईने तिला शुभैच्छा दिल्‍या आणि तिच्या केसांत एक लाल-पिवव्ठलसर 
रंगाची लांबसडक रिबीन बांधली. 





परीक्षेत मेरीने यापूर्वी कधी केल॑ नाही इतकं सुंदर नृत्य करून दाखवलं. 
तिथल्या वृद्ध शिक्षकांना तिच॑ नृत्य आवडलं. 


“आम्ही तुला प्रवेश देऊ,” ते महणाले, “पण तुला कठोर मेहनत करावी 
लागेल." 


“करेन,” मेरी महणाली, “मला जगालली सर्वात प्रसिद्ध नर्तकी व्हायचंय.” 
सगके हसू लागले. “ते पाहू आपण!” वृद्ध शिक्षक म्हणाले. 






















तो मेरीच्या आयुष्यातला सर्वात रोमांचक दिवस होता. आपल्या 
कुटुंबियांना ही बातमी द्यायला ती अधीर झाली; पण घरी जाणार 
इतक्यात, असं काही घडलं ज्याने तिच्या आनंदावर विरजण पडलं. 

मोठ्या खोलीच्या पाठीमागे कुणीतरी ओरडू लागलं. डोन्ययांत अश्रू 
आलेली एक मुलगी मेरीच्या शेजारून मागे धावत गेली. तिच्या मागे 
महागडे कपडे घातलेला, उग्र दिसणारा, पांढय्या दाठीचा एक माणूस 
धावत गेला. 

“तू एका जागी स्थिर का बसत नाहीस?" तो माणूस ओरडला. 
“इतकी हालचाल केलीस तर मी तुझं चित्र कसं काढायचं?” 

मेरी घाबरली. 

“कोण आहे हा तापट माणूस?” ती शेजारी उभ्या असलेल्या 
मुलीकडे कुजबुजली. 


“तू नवीन विद्यार्थिनी आहेस ना, कक्लेल लवकरच तुला. 
तो देयास आहे, घोड़यांचा आणि नर्तकींचा चित्रकार. 
तो सगब्य्यांशी असाच वागतो.” 


संग्रहालयात, छोट्या बँले नर्तकीच्या शिल्पाओवती मोठी गर्दी 
गोव्ठा झाली. 

“बघा जरा तिच्याकडे,” गाईड म्हणाला. “बघा या छोट्या मेरीकडे. 
मी खात्रीने सांगतो, तुम्ही तिच्याकडे खूप वेन्ठ टक लावून पाहिलंत, 
तर ती हालचाल करतेय असंच वाटेल तुम्हाला!” 


“मग तिला बेले शाक्केत प्रवेश मिव्ठाला का?” कुणीतरी विचारले. 


“हो तर!” गाईड महणाला, “तिला प्रवेश मित्ठाला. तिने कठोर 
मेहनत केली, खूप सराव केला. खरंतर, ती एवढी तरबेज झाली 
की वृद्ध शिक्षकांनी तिला खिसमसला ऑपेरा हाउसच्या बॉलेत 
एक प्रमुख भूमिका द्यायचा विचार केला... 











>“मैरीचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू लागलं. 

आता म्हातारा देगास तिला पूर्वीसारखा भयंकर वाटत 
नव्हता. दररोज, तो आपली उंच टोपी आणि चित्रकलेची वही 
घेऊन सगब्व्यांवः आगपाखड करायचा, त्यांना शिव्याशाप 
यायचा. तो मोठया त्वेषाने काम करायचा आणि रंगीत खड़ू 
घेऊन मुलींची, शिक्षकांची आणि संगीतकारांची चित्र काढायचा. 

“स्थिर राहा!” तो ओरडतच बोलायचा. “असं नाही. असं 
राहा....!” मग तो एखाद्या नवख्या नर्तकीला कसं उभं राहायचं, 
बसायचं याची तंत्र दाखवायचा. 





'एवढे सुंदर कपडे घातलेल्या चित्रकाराला एका पायावर 
संतुलन साधताना बघून मेरीला हसू आवरायचं नाही. 





एकदा मेरीने देगासच्या चित्रांची झलक पाहिली आणि ती 
चकीत झाली. ती चित्र विविध रंगांनी चमकत होती. देगासने 
सगब्व्या विद्यार्थिनीची चित्रं काढली होती, पण त्या बँले 
तारकांसारख्या दिसत नव्हत्या. मुलींच्या विचित्र मुद्रा देगासने 


चित्रांमध्ये दाखवल्या होत्या, 






उद्ाहरणार्थ.... 


आक्स देताना, 


वृत्तपत्र वाचताना, 








सँंडल घालताना, 





कपडे ठीकठाक करताना. 


मैरीला नृत्य खूप आवडायचं. ती शाक्केत सकाव्छी सगब्य्यांच्या 
आधी यायची आणि रात्री सगब्य्यांच्या शेवटी घरी जायची. 


मग, एके दिवशी, सग्ं काही विपरीत घड़ू त्रागलं. 


मेरीचे वडील आजारी पडले. काही काब्ठाने ते काम करायला 
असमर्थ झाले. तिची आई कपडे धुण्याची जास्त काम घेऊ 
लागली, पण त्यांच्याकडे मेरीची फी देण्याइतपत पैसे नव्हते. 


एक प्रसिद्ध नर्तकी बनायचं मेरीचं स्वप्न धूसर होऊ लागलं. 















“तुला मदत करायला मल्ा आवडेल, मेरी,” दयाक्ू वृद्ध शिक्षक 
महणाले, “पण तू दररोज शिकायला आली नाहीस तर मल्ा खिसमस 
बँलेची प्रमुख भूमिका दुसज्या कुणालातरी द्यावी लागेल. कदाचित मग 
तुझ्यासाठी आपल्याला थिएटरची फरशी झाडण्यासारखी दुसरी छोटी 
काम॑ शोधावी लागतील.” 


एका कर्कश आवाजाने त्यांच्या संवादात व्यत्यय आणला. 


“तू माइया चित्रासाठी बस. मी तुला त्याचे पैसे देईन. पण तुला 
खूप मेहनत करावी लागेल आणि बडबड बंद करावी लागेल. समजलं?” 








मग रोज दुपारी देगास मेरीचं चित्र काढू लागला. त्याने 
मेरीला एकाच जागी इतका वे स्थिर उभं ठेवायचा की तिला 
रडावसं वाटायचं, पण तिल्रा कधी तक्रार करायची हिंमत 
झाली नाही. 


मेरीला पुरेसे पैसे मिक्तत नव्हते. सगक्ठे पैसे तिच्या 
वडिल्ांच्या डॉक्टरांच्या फीसाठीच खर्च होत. तिच्या नृत्याच्या 
वर्गाची फी देण्यासाठी पैसे उरत नसत. ख़िसमस बँलेची 
तारीख जवक आली तसं तिला कल्मून चुकलं की तिला आता 
प्रसिद्ध होण्याची संधी कधीच मिक्कणार नाही. 

जैव्हा ती रात्र उजाडली, तेव्हा गरीब मेरीला तो कार्यक्रम 
बघायचीसुद्धा परवानगी मित्ठाली नाही, कारण देगासला रात्री 
उशीरापर्यत काम करायचं होत॑. 


इतर मुली हसत-खिदव्कत, बडबड करत कार्यक्रमासाठी तयार होऊ 
लागल्या. देगाससोबत मेरी एकटीच उरली. त्या तापट कलाकारने मेरीला 
पाठीमागे हात बांधून छताकडे बघत राहायला सांगितलं. सगब्व्या नर्तकीना 
आशा पद्धतीने उभं राहायची सवय झाली होती. पण देगासने खूप वेढ काम 
सुरू ठेवल्यामुक्के मेरीची मान दुखू लागली. 








खूप उशीर होऊ लागला. 


“माफ करा, देगास सर,” मेरी पुटपुटली. 

“मला लवकर घरी जायला ह॒वं. उशीर झाला तर घरचे ल्रोक काछ॒जीत 
'पडतील. माझे बाबासुद्धा आजारी आहेत.” 

“घरचे लोक!” देगास खेकसला. “काकजीत पडतील? तुला माहितीय, 
माझी काक॒जी कोण करतं? कुणीच नाही, माइझयाकडे फक्त माझ॑ं काम आहे 
आणि आता माइ़यया डोब्य्यांची इृष्टीसुद्धा मला सोडून चाललीय.” 

“माफ करा, सर, माइया त्क्षात नाही आलं.” 

देगास काहीवेक शांतपणे काम करत राहिला. त्याने थोडी माती घेतली 
आणि त्वैषात यैऊन त्याच्या लांबसडक बोटांनी काम करू लागला. मेरीने 
त्याच्या डोब्व्यांत अश्रू पाहिले. 

“नाही," तो मृदूपणे महणाला, “तुझया कसं लक्षात येईल? एक सांग 
मला, मेरी, एका चित्रकाराला कोणती गोष्ट सर्वात मौल्यवान असते?” 

“डोक्े, सर?” 

“अगदी बरोबर, माझे डोक्े मला नर्तकीच्या पायांसारखेच आहत, आलं 
ल्क्षात? माझे डोछे आजारी पडलेयत, मेरी. मी काय करतोय है मल्ा 
नीटसं दिसत नाही. महणून तर मी मातीसोबत काम करतोय.” 


यामुक्ेच तर देगाससर सारखे रागात असतात का? अचानक मेैरीच्या 
मनात तापट देगासबद्दल सहानुभूती दाटून आली. 

“मल्ला खूप वाईट वाटतंय,” ती महणाली. 

त्यावर देगासने असं काही केलं जे मेरीने यापूर्वी त्याला कधीच करताना 
बघितलं नव्हतं. त्याने मेरीकडे बघितलं आणि स्मित कैलं. 

“मलाही वाईट वाटतंय, मेरी,” तो महणाल्रा. “पण है शिल्प बघ. है माझं 
आजवरचं सर्वोत्कृष्ट काम आहे. आभारी आहे, माझी छोटी नर्तकी. आता तुला 
घरी जायलाच हवं." 

मैरी खाली उतरली. तिचे पाय कमजोर झाले होते. तिने आपल्या 
कैसांतली लाल-पिवव्लसर रंगाची रिबीन कादून वृद्द 
दैगासला दिली. मग आपले नर्तकीचे कपडे 
उतरवून ती घाईघाईत आपल्या घरी गेली. 











ख़िसमस बेंलेच्या कार्यक्रमात, पडदा पडल्यावर, 
थिएटरमधल्या गर्दीने टाब्या वाजवून जयघोष 
केला. बाहेर, रस्त्यावर एका मंद दिव्याखाली, एक 
वृद्ध, अधू दृष्टीचा कलाकार अडखक्त, ठेचकाक्ृत । 
घरी जाण्यासाठी संघर्ष करत होता. | 

त्याने आपल्या हातात ल्ाल-पिवछसर रंगाची 
रिबीन घट्ट पकड़ून ठेवली होती. 


दोन वर्षानी, मेरी आपल्या आईला कपडे धुण्यात मदत 
“म्हणजे तिचं स्वप्न कधीच प्रत्यक्षात उतरल्र॑ नाही करत होती, तेव्हा पोस्टाने एक पत्र आलं. 


जा 0079 02752 >तुझं पत्र आहे, मेरी." तिची आई महणालरी: 





बा," गाईड महणाल्रा. “गोष्ट अजून संपल्नी 


मेरीने पत्र फोडलं. आत एक तिकीट आणि एका मोठ्या 
कला प्रदर्शनाचं निमंत्रण होतं. निमंत्रण कार्डावर कुणीतरी 
लिहिलं होत॑ं: “छोटी नर्तकी, मेरीसाठी.” 





मेरी आणि तिची आई प्रदर्शनाला गेल्या. इमारतीत खूप गर्दी होती. 
भिंतींवर सुंदर चित्र टांगली होती. पण सर्वात जास्त गर्दी एका मोठया 
काचेच्या पेटीओवती जमली होती. 


मेरी त्या गर्दीतून काचेच्या पेटीनजिक पोहोचली. 
“हे काय!" ती चकीत झाली. “ही तर मी आहे!” 


देगासने त्या शिल्पात्रा खरे कपडे चढवले होते. कुणीही इतकी उत्कृष्ट 
कलाकृती यापूर्वी कधी बघितली नव्हती. तिच्या केसांत त्राल-पिवक्ठसर 
रंगाची रिबीन होती. 








संग्रहालयातील शेवटची व्यक्ती निघून गेली तेव्हा गाईडने नर्तकीच्या 
सँडल्वरील धूक पुसल्री. 


“शुभरात्री, मेरी,” तो महणाला आणि शिट्टी वाजवत निघून गेला. 
कुलपातून किल्‍ली फिरली तसे छोट्या नर्तकीने स्मित केल्यासारखे वाटले. 
संग्रहाल्याच्या छतावर पडणारा पाऊस जगातील सर्वात प्रसिद्ध नर्तकी 

प्रा कडकडाट करत आहे, असे वाटू लागले. 








मेरीला जगातील् सर्वात प्रसिद्ध बेंलेरिना नर्तकी बनायचे 
होते. पण तिच्याकडे फी देण्यासाठी पैसे नव्हते. महणून ती 
कलाकार एडगर देगाससाठी बॉले शाक्केत मॉडेलिंग करू 
ल्लागली. 
देगासच्या छोटी नर्तकीच्या शिल्पाने आकार घेतला तसे 
मैरीला त्या तापट कलाकाराविषयी सहानुभूती वाट लागली. 
शिल्प पूर्ण झाले आणि शेवटी ती सर्वात प्रसिद्ध नर्तकी 
बनली. 
'एका महान कलाकाराच्या आयुष्याची उत्कृष्ट ओकख, 
आकर्षक चित्रांसोबत. 








